आदिवासी विकास  विभागांतर्गतच्या 
अधिसूचित सेवांचे Business Process Re- 
engineering करण्याकरिता विभागातील तज्ञ 
व्यक्तींचा अभ्यास गट नेमण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : लोसेअ-२२१८/प्र.क्र.३०(भाग-२)/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ मे, २०२४ 
शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा.मुख्य आयुक्‍त, 
राज्य सेवा हक्क आयोग यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आदिवासी विकास विभागांतर्गतच्या अधिसूचित 
सेवांचे Business Process Re-engineering करण्याकरिता विभागातील तज्ञ Sara अभ्यास गट 
नेमण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने सदरील निर्दशास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे अभ्यास गटाची 
नेमणूक करण्यात येत आहे. 
०२. आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी खालीलप्रमाणे अभ्यास 


गटाची नेमणूक करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. धिकाऱ्याचे पदनाम पद 
१. | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक अध्यक्ष 
२. | व्यवस्थापकोय संचालक, शब वासी वित्त व विकास | सदस्य 
महामंडळ मर्यादित, नाशिक 
३. | व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सह are सदस्य 
विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक 
४. | अतिरिक्त आयुक्‍त, वास विकास, | सदस्य 


ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
५. | महाआयटीचे प्रतिनिश सदस्य 
६. । सह आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक सदस्य सचिव 


०३. उपरोक्त नमूद अभ्यासगटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 
i. अधिसूचित सेवा नागरिकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ ब सुरळीत 
करण्यासाठी Business Process Reengineering करणे. 
il. Common Application form तयार करणे. 
iii. Digi-Locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे. 
iv. अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्‍चित करणे. 


०४. अहवाल सादर करण्यासाठीचा कालावधी:- वरील अभ्यासगटाने आपला अहवाल तीन महिन्यात 
शासनास सादर करावा. 


०५. सदर अभ्यास गटास आवश्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५०९११२८०६९९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GOVIND 
BALAJ| SABNE 


(गोविंद साबने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


4 
aP 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 
. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त ब विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
सह आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्‍तालय, नाशिक 


१०, सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१९. निवड नस्ती. 


A) .“० 


£0 (३ 6 MLK w 


